RNI No . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ६ ] 


शनिवार , मे २०, २०१७ / वैशाख ३० , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम / एसआर-९/२०१७.--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचे पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


1 . 


( १ ) 


एच - २२४, भाग एक - असा. (पु. वि . पु.) ६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २० मे २०१७ / वैशाख ३० , शके १९३९ 
( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . 


क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पूर्वीच्या 
गॅझेटचा 
पुढील 


श्री . रमेश शंकर गायकवाड रा. स. नं . १४८ / १० / ५, ट . नं . २१ , सिद्धांत रेसिडेन्सी , रायकरनगर, 

धायरी, पुणे . 
श्री . नामदेव राजाराम वेताळ रा. महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, एम-९ , १६६७, येरवडा , पुणे-०६. 
श्री . इंगवले लक्ष्मण शंकर रा . पूनम रेसिडेन्सी , कृष्णनगर, चिंचवड, सेक्टर २० , प्लॉट नं . 

१३४/१ - सी , फ्लॅट नं . ०४, पुणे -१९. 
श्री . विनोद जयवंतराव सुर्वे रा. कुणाल आयकॉन , फे . नं . ७/३०४ , पिंपळे सौदागर , पुणे -२७. 
श्री. सुनिल तातोबा चौगुले रा . आश्रय हौ . सोसा., १३ / आरएच/६३, जी ब्लॉक , शाहूनगर , 

चिंचवड, पुणे- १९ . 
श्री. मुलाणीशेख महमंदशरिफ पापा रा. मु. पो . चहोली बु., ता . हवेली , जि. पुणे . 
श्री . वसंत दगडु कोल्हे 

रा . स्वप्निल स. ग. संस्था, म. नि. ३१ , फ्लॅट नं . १०, सेक्टर २१, 

स्किम ११ , यमुनानगर , प्राधिकरण निगडी, पुणे . 
श्री . भगवानराव रामचंद्र पाटील रा . १९०/ ८३० , संत तुकारामनगर , पिंपरी, पुणे-१८.. 
श्रीमती कल्पना शिवाजी भाईगडे रा. पार्थ १, फ्लॅट नं . ५ , प्लॉट नं . १८, सि . स . नं . १५६ , 

बिजलीनगर, चिंचवड गाव, पुणे- ३३. 
श्री . सोमनाथ रघुनाथ विरकर रा. गावडे चाळ , चिंचवड रेल्वे स्टेशनजवळ, चिंचवड , पुणे- १९ . 


सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १९ मे २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


